सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय छात्र 
सेना २२०४ ००१६-२१ “पुरवठा व सामग्री” या 
उद्दीष्टाखाली पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
झालेला निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- पुमाप्र-२३२२/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/पुरवणी मागणी/२०२२-२३/ 
का-५/२३२८, दि. ०९ जून, २०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक,अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल,२०२२. 


प्रस्तावना :- 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन 
१९४८-४९ मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून 
राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा 
अधिनियम करण्यात आला आहे. 
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांकरीता प्रशिक्षण शिबीरे, विविध उपक्रम व छात्रांचा 
अल्पोपहार भत्त्याकरीता, तसेच गट-क व गट-ड ची मानधन तत्वावर भरण्यात आलेल्या १४० पदांचे 
मानधनाकरीता पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रू. ८८५.२७ लक्ष निधी पैकी yo टक्के म्हणजेच 
रू. ४,४२,६३,५००/- ( अक्षरी रूपये चार कोटी बेचाळीस लक्ष त्रेसष्ठ हजार पाचशे फक्त ) इतका 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांकरीता प्रशिक्षण शिबीरे, विविध उपक्रम व छात्रांचा 
अल्पोपहार भत्त्याकरीता, तसेच गट-क व गट-ड ची मानधन तत्वावर भरण्यात आलेल्या १४० 
पदांचे माहे सप्टेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी, २०२३ या सहा महिन्याच्या मानधनाकरीता पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रू. ८८५.२७ लक्ष निधी पैकी ५० टक्के म्हणजेच रू. ४,४२,६३,५००/- 
( अक्षरी रूपये चार कोटी बेचाळीस लक्ष AAs So पाचशे wad ) इतका निधी वितरीत 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२३२२/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-३ 
2. सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०२, (१) विद्यार्थ्यासाठी युवक कल्याण कार्यक्रम, (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) 
(२२०४००१६) २१ “पुरवठा व सामग्री” या उपलेखाशीर्षाकरीता पुरक पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 
करून दिलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित 
करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, 
राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, उपरोक्त लेखाशिर्षातर्गत त्यावर्षी मंजूर करण्यांत आलेल्या 
तरतुदीपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०३/व्यय-५, दि. ३० जानेवारी, २०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२१३१८२६४३९८२१ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
0: 


152de42797ba0b88d461 Sdaa9566ad8fa49d50637950208 


576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st: 
H A NJ E ;erialNumber=345A2816550FE595955B3 1526C8E1A31863F6F9DC 
898D91£4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2023.02.13 18:31:55 +05'30 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


—O 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) उप सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


2 22 SS = 


wen 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२३२२/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-३ 


१३) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१४) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१६) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८) संबंधित समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना 

१९) अवर सचिव, वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


